मंत्री समितीची पुनर्रचना - ऊस गळीत 
हंगामाचा आढावा व धोरण ठरविणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः ससाका-२०२०/प्र.क्र.६६/२५-स, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: २५/०६/२०२०. 
वाचा - 


१) शासन निर्णय, कृषी व सहकार विभाग, क्रमांकः एफ सी पी / १५८७/ ३६२/ ३ सी, दिनांक २.४.१९८५ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांकः ससाका-२०१०/प्र.क्र.२०३/२५-स, 
दिनांक ७.८.२०१० 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्रमांकः ससाका-२०१६/प्र.क्र.१८७/२५-स, 
दिनांक २३.८.२०१६ 
शुध्दीपत्रक - 
शासन निर्णय सहकार, पणन व TAIT विभाग, क्रमांकः ससाका-२०१६/प्र.क्र.१८७/२५-स, दिनांक 
२३.८.२०१६ अन्वये मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. 
विद्यमान सरकारच्या स्थापनेनंतर मंत्रीमंडळामध्ये “ मा. उप मुख्यमंत्री ( वित्त व नियोजन ) ” हे पद समाविष्ट 
झाल्यामुळे उपरोक्‍त शासन निर्णय दि. २३.८.२०१६ मधील समितीच्या रचनेमध्ये “मा.मंत्री ( वित्त)” च्या ऐवजी 
“मा. उप मुख्यमंत्री ( वित्त व नियोजन )” हे पद समाविष्ट करण्यात येऊन ते मंत्री समितीच्या रचनेमध्ये 
अनु.क्र.२ येथे दर्शविण्यात येत आहे. तसेच, “मा.मंत्री ( सहकार )” हे पद अ.क्र.३ येथे दर्शविण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६२६१४५४१३३१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pramod emer 
Vaan 7 eae 
(प्रमोद वळंज) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :-- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२०/प्र.क्र.६६/२ ५-स, 


५. मा. मंत्री ( जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री (उद्योग ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा. राज्यमंत्री (वित्त) , यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

९. मा. मुख्य सचिव, तथा अध्यक्ष ऊस नियंत्रण मंडळ , मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष ,महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्यादित,नरिमन पॉईंट, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई, 

१२.अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा ), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.प्रधान सचिव (सहकार), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

१४.सचिव (कृषि), कृषी , wy संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१५.सचिव (लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६.सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१७.साखर आयुक्‍त व आमंत्रक, मंत्री समिती , महाराष्ट्र राज्य, साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे, 

१८. प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबई, 

१९.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्यादित,नरिमन पॉईट, 
मुंबई 

२०.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई, 

२१.सहसचिव /उप सचिव /अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, सहकार पणन व Tata विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई, 

२२.निवडसंग्रह (3स/२५-स) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


